महाराष्ट्र राज्याचे प्रस्तावित वस्रोद्योग 
धोरण २०२३-२८ साठी उपाययोजना 
प्रस्तावित करणेसाठी समिती गठीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र.४३८-अ/टेक्स-५, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक - १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा - 9) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण २०१७/प्र.क्र. ६./टेक्स-५, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. ४३८-आ/टेक्स ५, 
दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२. 
३) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. ४३८-आ/टेक्स ५, 
दिनांक १२ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णया अन्वये राज्याचे नविन वस्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ जाहीर करण्यासाठी 
सध्या राज्यातील TAA गरजा तसेच वस्तुस्थीती यानुसार नविन वस्त्रोद्योग धोरणा करीता वस्तरोद्योगाशी संबंधित 
तज्ञ तसेच या क्षेत्रातील अन्य अनुभवी व्यक्तींशी सल्लामसळत करून शिफारसी विचारात घेण्याकरीता सदर तज्ञ तसेच 
gaara संबंधित माहितगारांकडून त्यांचे उपयुक्त सल्ले विचारात घेऊन त्यानुसार शासनास शिफारसी सादर 
करण्याकरीता आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व समावेशक समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीत खालील प्रतीनिधींचा/सदस्यांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेतील माहिती विचारात घेता, आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली वरुकोद्योग 
धोरण २०२३-२०२८ करीता शिफारसी सुचविण्यासाठी गठीत समिती मध्ये खालील सदस्यांचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


१. श्री. रईस शोख, विधानसभा सदस्य. सदस्य 
२. श्री दामोदर कुलकर्णी, माजी उपसचिव,(वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
३. श्री. पुनित खेमसिया, भिवंडी, ठाणे. सदस्य 
४. श्री. राजेंद्र वासम, भिवंडी, ठाणे. सदस्य 


Cc 


५. श्री. अमितकुमार जेन, सोलापूर, श्री. सोलापूर रेडीमेड कापूस उत्पादक संघ. सदस्य 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२१३१५२५२३४१०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


MADANE VISHAL : 
VISHWAS Sonor roc 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति: 

१) मा. मंत्री (TSM), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. मंत्री (उर्जा), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. राज्यमंत्री (वस्रोद्योग), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२२/प्र.क्र.४३८-अ/टेक्स-५ 


8 
पु 


) अपर मुख्य सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मुंबई. 

७) प्रधान सचिव (Go), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
व्यवस्थापकीय संचालक, हातमाग महामंडळ, नागपूर 


(३ 


vo 


१०महासंचालक, MEDA, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण 

११)संचाळक, लोकर संशोधन संस्था (WRA), ठाणे 

१२)कार्यकारी संचालक, SASMIRA, वरळी, मुंबई-३० 

१३)आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 

१४)संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर 

१५)व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्रोद्योग महासंघ मर्या., 

१६) मा. विधानसभा सदस्य श्री. प्रकाडाआण्णा आवाडे 

१७) मा. विधानसभा सदस्य श्री. समाधान आवताडे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) मा.विधानसभा सदस्य श्री. रईस शोख. 

१९) श्री. सुरेश हळवणकर (माजी आमदार) 

२०) श्री. अशोक म. स्वामी (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या.) 

२१) श्री. मनोज गिरजीनाथ दिवटे, येवला 

२२ श्री. पिंजारी होख सलीम शोख रज्जाक, मालेगाव 

२३) श्री. किशोर उमरेडकर (भनखेडा) चिमाबाई पेठ, पौनीकर मोहल्ला, नागपूर-४४००१८. 

२४ श्री. श्याम चांदेकर, जूनी मंगळवारी, जगन्नाथ स्वामी चौक, नागपूर. 

24) श्री.पेंटाप्पा इराप्पा SH, E9/2 MIDC, अक्कलकोट रोड, आकाडावाणी समोर, 

सोलापूर. 
२६) श्री. लक्ष्मीनारायणदेवसानी, २००/२०१,वेणुगोपाल नगर, स्वागत नगर रोड, 
सोलापूर-४१३००६. 

20) HARE उध्दव मढवी, भिवंडी 

२८) श्री अंकुर गादिया, कोषाध्यक्ष, CMAL. 

२९) श्री. दिनेश नंदू, उपाध्यक्ष, CMAI 

३०) श्री दामोदर कुलकर्णी, माजी उपसचिव,(वस््रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई. 

३१ श्री. पुनित खेमसिया, भिवंडी, ठाणे. 

32) श्री. राजेंद्र वासम, भिवंडी, ठाणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


33) अमितकुमार जेन, सोलापूर, श्री. सोलापूर रेडीमेड कापूस उत्पादक संघ. 

38) संचालक NIFT मुंबई 

34) प्रादेशिक उपायुक्‍त, नागपूर, 

३६) सह सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३७) उप सचिव(वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३८) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन टेक्स १-अ/टेक्स १-ब/टेक्स-२/टेक्स-३/टेक्स-४/ 
रेशीम कक्ष, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३९) निवड नस्ती (CRT). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


